बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व 
नियमन) अधिनियम, १९८६ (सुधारित २०१६) 
या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीकरिता 
वृत्तपत्र व इतर जाहिरात माध्यमांनी दिलेल्या 
जाहिरातीची सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील देयके अदा करण्यास कार्योत्तर 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१९/प्र.क्र. 392 (भाग-१)/कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० मार्च, २०२२. 


वाचा:- १) कामगार आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.काआ/बाका/जाहिरातप्रस्ताव/२०२१-२२/कार्या- 
१२/ ८४६, दि.३० नोव्हेंबर,२०२१. 

2) कामगार आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.काआ/बाका/जाहिरातप्रस्ताव/२०२१-२२/कार्या- 
१२/ २९, दि.१९ जानेवारी,२०२२. 


प्रस्तावना :- 

बाळ कामगार प्रथेचे निर्मुलन करण्यासाठी जाहिरातीच्या माध्यमातून जनजागृती करणे व 
जनसहभागातून बाल कामगार ही अनिष्ट प्रथा नष्ट करणे या उद्देशाकरिता प्रसार / प्रसिद्धी 
करण्याकरिता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
श्राव्य, दृकश्राव्य आणि दैनिक मराठी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जाहिरातीची प्रसिद्धी करण्यासाठी 
रुपये ८६,४०,०००/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत माध्यम आराखडा तयार करण्यात येऊन माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत निवड केलेल्या माध्यमांना जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी 
कार्यादेश देण्यात आले होते. सदर जाहिरातीच्या रुपये ४०,३६,७६० (अक्षरी रुपये चाळीस लक्ष 
छत्तीस हजार सातशे साठ फक्त) इतक्या रकमेची देयके शासन निर्णय दि.२४.०३.२०२१ नुसार 
अदा करण्यात आलेली आहेत. तथापि, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वर्तमानपत्रे, रेडीओ, 
जाहिरात फलक, एस.टी. महामंडळ (डिजीटल साईनबोर्ड) आणि ऑटोरिक्षा जाहिरात याबाबतची 
जाहिरात माध्यमांमार्फत एकूण रु.२२,३४,४३१/-(अक्षरी रुपये बावीस लक्ष चौत्तीस हजार Tal 
एकतीस फक्त) इतक्या रकमेची देयके कोव्हिड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे उद्भवलेल्या 
परिस्थितीमुळे मार्च २०२१ नंतर प्राप्त झाल्यामुळे अधिदान लेखा कार्यालयास सादर करणे say 
झाले नाही. त्यामुळे सदर देयकांची रक्‍कम संबंधितांना अदा करण्यात आली नव्हती. आता सदरची 
देयके शासनास प्राप्त झाली असून, संदर्भ क्र.१ व २ येथील पत्रांन्वये कामगार आयुक्‍त कार्यालयाने 
सदर देयके अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर खर्च भागविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

बालकामगार प्रथेचे उच्चाटन करणे व जनजागृती करण्यासाठी सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक वर्षात वृत्तपत्र आस्थापना व इतर माध्यमांमार्फत देण्यात आलेल्या खालील जाहिरात व 
प्रसिद्धीवरील एकूण रु.२२,३४,४३१/- (अक्षरी रुपये बावीस लक्ष चौत्तीस हजार चारशे एकतीस 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१९/प्र.क्र. ३१२ (भाग-१)/कामगार-४ 


फक्त) इतक्या खर्चाची देयके सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून अदा 
करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 


(अ) 
अ.क्र. । आवृत्तीचे नाव | प्रकाशकाचे नाव माध्यम देयकाची रक्‍कम 
Ea दैनिक सामना | प्रबोधन प्रकाशन प्रा.लि. | वृत्तपत्र रु.४२,३३६/- 
२ | दै.लोकमत लोकमत मिडीया वृत्तपत्र रु.९५,२५६/- 
प्रा.लि. 
३ | दै.लोकमत लोकमत मिडीया वृत्तपत्र रु.४७,६२८/- 
प्रा.लि. 
४ | दे.लोकमत लोकमत मिडीया वृत्तपत्र रु.३२,९२८/- 
प्रा.लि. 
५ | दै.लोकमत लोकमत मिडीया वृत्तपत्र रु.१,०३,४८८/- 
प्रा.लि. 
६ देशान्नती विदर्भ पब्लिकेशन वृत्तपत्र रु. ५९,३८८/- 
प्रा.लि. 
9 पुण्यनगरी । श्री अंबिका प्रिटर्स अन्ड वृत्तपत्र रु.४२,९२४/- 
पब्लिकेशन 
ह पुण्यनगरी । श्री अंबिका प्रिटर्स अन्ड वृत्तपत्र रु.३०,५७६/- 
पब्लिकेशन 
९ पुण्यनगरी । श्री अंबिका प्रिटर्स अन्ड वृत्तपत्र रु.३२,३४०/- 
पब्लिकेशन 
णि ० | पुण्यनगरी | श्री अंबिका ted अन्ड वृत्तपत्र रु३६.४५६/- 
पब्लिकेशन 
anal q पुढारी पुढारी पब्लिकेशन वृत्तपत्र रु.६४,०९२/- 
प्रा.लि. 
१२ पुढारी पुढारी पब्लिकेशन वृत्तपत्र रु.७५,२६४/- 
प्रा.लि. 
१३ पुढारी पुढारी पब्लिकेशन वृत्तपत्र रु.३५,२८०/- 
प्रा.लि. 
(अ) एकूण रु.६,९७,९५६/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१९/प्र.क्र. ३१२ (भाग-१)/कामगार-४ 


(ब) 


अ.क्र. आवृत्तीचे नाव । प्रकाशकाचे नाव माध्यम देयकाची रक्‍कम 
हि बेनट बेनट कोलमन रेडिओ रु.१,२८,१३०/- 
कोलमन 
(१०४.८ FM) 
2 माय एफ एम | डी.बी.कोर्पारेडहान लि. | रेडिओ रु.४९,०७५/- 
३ | ९४.३ Tae रेडिओ लि. रेडिओ रु.७,५४०/- 
8 | ९४.३ Tae रेडिओ लि. रेडिओ रु.२२,२३८/- 
५ | फिव्हर एच.टी.मिडीया लि. रेडिओ रु.२६,०६१/- 
६ | फिव्हर एच.टी.मिडीया लि. रेडिओ रु.३,३१२/- 
७ | रेडिओधमाल | स्कायळाईन रेडिओ रेडिओ रु.५,५४४/- 
नेटवर्क लि. 
८ ।रेडएफएम | डिजीटल रेडिओ (मुंबई) | रेडिओ रु.४१,६३०/- 
ब्रॉडकास्टींग लि 
९ ।रेडएफएम | डिजीटल रेडिओ (मुंबई) | रेडिओ रु.२४,६०७/- 
ब्रॉडकास्टींग लि 
(ब) एकूण रु.३,०८,१३८/- 
(क) 
अ.क्र. आवृत्तीचे नाव प्रकाडाकाचे नाव Bae देयकाची रक्‍कम 
किं मे. इम्पॅक्ट Ll जाहिरात रु.१,७७,५८५/- 
अँडव्हर्टायझिंग फलक 
२ मे.अळका अलका हब जाहिरात रु.१,५८,६७२/- 
प्रिंटर्स Hah 
3 शिवम | एसटी रु.८,९२,०८०/- 
अँडव्हर्टाझिंग महामंडळ 
(डिजीटल 
Ustad) 
(क) एकूण रु.१२,२८,३३७/- 
एकूण (अ) --(ब)--(क) रु.२२,३४,४३१/- 


०३. सदर देयकांचा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व 
सेवायोजन, ०१-कामगार, १११ कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता,राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (१४) बाल कामगार प्रतिबंध अधिनियम,१९८६ (२२३० ५८२८)” या लेखाशीर्षाखाळील २६ 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१९/प्र.क्र. ३१२ (भाग-१)/कामगार-४ 


जाहिरात व प्रसिद्धी या उद्दिष्टासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून 


भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११९८/२०२२/व्यय-१६, 
दि.१०.०२.२०२२ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार तसेच शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, 
भाग पहिला, उप विभाग दोन यामधील अ.क्र.६, नियम क्र.४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त नमूद देयकांबाबत कोणत्याही 
प्रकारचा विलंब न करता सदर देयके सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात देय होतील याची 
दक्षता घ्यावी. 


og. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०१३०३०४७०१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA —___C_ Sittritotatotnoranaenr  " 


SHAMRAOJI KAURTE rt eee 
(रा. शा. कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, 
मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, उप मुख्यमंत्री 
कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, FAS, मुंबई. 
) मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) आयुक्‍त (कामगार), कामगार आयुक्‍तालय,कामगार भवन, बांद्रा(पू.) मुंबई-५१. 
) 
) 


महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

उप सचिव (कामगार-४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कामगार-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२ 
१३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


RIES 


8985551 


